महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः SAT १२१८/प्र.क्र. ३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१८ 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४ व ४(५) मधील तरतूदीनुसार मंत्रालयीन 
संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अवर सचिवांच्या बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ 
मध्ये दर्शविलेल्या विभागांमध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
[a 2 3 1 है. 
Ea श्री.स.हि.टेमगिरे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२  श्री.किशोर जकाते सामान्य प्रशासन विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
3 श्री.दुर्गाप्रसाद मैलावरम | आदिवासी विकास विभाग गृहनिर्माण विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागातून बदली 
झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.२२/११/२०१८ (म.पू) पासून कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. त्यांनी इतर कोणत्याही आदेझाची प्रतिक्षा न करता संबंधित विभागात रुजू व्हावे. सदरचे आदेशा 
हेच कार्यमुक्‍्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११२०१७४४१२७७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


Ee) 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधीत मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधीत मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

निवड नस्ती कार्या.१४ 


AN AD 


Cc 
es 


£58) ca 
नो आ. व YS Se DS DS 


S 


